गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामधिल 
अधिकारी आणि कर्मचा-यांना 
संगणकाद्वारे कामाची (Providing 
Additional arrangement to the 
networking system) व्यवस्था 
कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत 
कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 
गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक:- २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ: - कार्यकारी अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. काअ/दमुंविवि/स्विय/४४१४/२०२२, दि. १०/११/२०२२. 


प्रस्तावना : 

मंत्रालयास दि. २१/०६/२०१२ रोजी लागलेल्या आगीमुळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागाची काही कार्यासने गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारतीतील ७ व्या मजल्यावर स्थलांतरीत 
करण्यात आली. तसेच, काही कार्यासने नवीन प्रशासकीय भवन येथील जागेत कार्यरत होती. सबब, 
विभागाची सर्व कार्यासने एकाच ठिकाणी कार्यरत राहुन कामकाजामध्ये कार्यक्षमता व गतिमानता यावी 
याकरिता सध्याच्या बैठकव्यवस्थेत बदल करुन नवीन जागा तयार करणे व विभाग कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दृष्टीने सुयोग्य व सुनियोजीत बनविणे आवश्यक झाले आहे. यास्तव, गो. ते. रूग्णालय 
संकुल इमारत येथील ७ व्या मजल्यावरील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या जागेचे नुतनीकरण 
करण्यात आलेले आहे. त्यास अनुसरुन, गो. ते. रुग्णालय संकुल ७ वा मजला येथे पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभागामधिल अधिकारी आणि कर्मचा-यांना संगणकाद्वारे कामाची (Providing Additional 
arrangement to the networking system ) व्यवस्था करण्यासाठीच्या कामाकरीता सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग (विद्युत) कार्यालयाने उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये उक्त कामांचे अंदाजपत्रक 
विभागास सादर केले आहे. सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु 02 


शासन निर्णय :- 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल ७ वा मजला येथे पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभागामधिळ अधिकारी आणि कर्मचा-यांना संगणकाद्वारे कामाची (Providing Additional 
arrangement to the networking system ) व्यवस्था करण्यासाठीच्या कामाकरीता ध्ण्कार्यकारी 
अभियंता (विद्युत), दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये विद्युत 
कामांकरिता एकूण रु. ४,९३,३०३/- (अक्षरी रुपये चार लाख त्र्याण्णौव हजार तिनशे तिन फ़क्त) 
इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केलेले आहेत. मागणी केलेल्या निधीमधून सेंटेज चार्जेस रु. ३६,५४१/- 
इतकी रक्‍कम वगळून उर्वरित रु. ४,५६,७६२/- (अक्षरी रुपये चार लाख छप्पन्न हजार सातशे बासष्ठ 
फ़क्त) इतक्या निधीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


2. सदर कामास सक्षम प्राधिका-यांच्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधिन राहुन त्यानुसार 
खालीलप्रमाणे विद्युत कामांकरिता एकूण रु. ४,५६,७६२/- (अक्षरी रुपये चार लाख छप्पन्न हजार 
सातठशी बासष्ठ फ़क्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कोनाचे स्वप अंदाजित खर्च (रुपये) 

१) ।गो.ते. रुग्णालय संकुल ७वा मजला पाणी पुरवठा व ३,७२,१९८.८० 
स्वच्छता विभागामधिल अधिकारी आणि कर्मचा-यांना 
संगणकाद्वारे काम करण्यासाठी (Providing Additional 
arrangement to the networking system ) व्यवस्था 
कार्यान्वित करण्याबाबत विद्युत कामे 

२) | 8% आकस्मिक खर्च १४,८८७.९५ 

३) १८% जी. एस. टी. ६९,६७५.६२ 

छो ८% सेंटेज चार्जेस ३६,५४०.९९ 
एकुण विद्युत खर्च ४,९३,३०३.३६ 
पुर्णांकात रक्‍कम (एकुण) ( एकुण विद्युत खर्च - अनुक्र.४) ।४,५६,७६२.०० 

३. उपरोक्त निधी रु. ४,५६,७६२/- (अक्षरी रुपये चार लाख GUA हजार सातशे बासष्ठ 


फ़क्त) मागणी क्र.”वाय-५, ३४५१ सचिवालय आर्थिक सेवा, (००) ०९० - सचिवालय, (9) पाणी 
पुरवठा व स्वच्छता विभाग, (०१) (०१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (३४५१ ०४६७, २७ लहान 
बांधकामे (अनिवार्य)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये अर्थसंकल्पित निधीतून या 
उद्दिष्टाखाली शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम सुरु करण्यात येईल या अटीस अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरूस्ती-२०२२/प्र.क्र. ०९/पापु ०२ 


: 


हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण- 


२०१९/प्र.क्र. १०/इमा-२, दि. २५/०९/२०१९ मधील तरतुदीस अनुसरुन तसेच, वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग -२ दि. २०/९/२०१९ च्या 
सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील 
अनुक्रमांक १ समोरील नियम क्रमांक १३४ (३) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार व वित्त विभाग अ.सं. क्र.४४९/व्यय -०३ दि.३१/१२/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०२२११४४००६७३२८ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY D MANE 


DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharash' 


‘Maharashtra, 
2.5.4.20=7322cf22539d 1c2a9ec41d1 8debd6a1b1822daa203e 
edff083386e6f6686c0f5, 


pseudonym=2152EF092ACE449908EC8295FCFSD4CE29D897 
3B, 

M A N F serialNumber=CC816238ED3C914E2FAZE99DA4BCOBA4E1F6 
947AA23AD145E3DC6A469041090F, cn=SANJAY D MANE 


Date: 2023.02.21 14:54:39 +05'30' 


(संजय माने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी 
प्रत: 


०१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -०१, मुंबई. 

०२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

०३.मा.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 

०४.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

०५.मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

०६.अधीक्षक अभियंता, मुंबई (सा. बां.) मंडळ, मुंबई. 

०७.कार्यकारी अभियंता, (विद्युत) यांचे कार्यालय,दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग,सा.बां.विभाग, 
बांधकाम भवन,१ ला मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई. 

०८.उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

०९.उप सचिव (व्यय-०३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन -२२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अवर सचिव, रोखशाखा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. क.अ. (पापु-०४) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती TY - ०२) 


